२०२१-२२ चे क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले 


राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार वितरण 
कार्यक्रमाच्या दिनांकाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.८५/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : - समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २९ डिसेंबर,२०२२ 


शासन निर्णय :- 
वाचा येथील समक्रमांकाच्या शासन निर्णय दिनांक २९ डिसेंबर,२०२२ अन्वये सन २०२१- 


२२ चे क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार घोषित करण्यात आले असून 
पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दि.०३ जानेवारी,२०२३ रोजी सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती दिनी मुंबई 
येथे होणार आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. 
२. भारत निर्वाचन आयोगाने दिनांक २९ डिसेंबर,२०२२ रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या 
पदवीधर मतदारसंघाच्या दोन व शिक्षक मतदारसंघाच्या तीन जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम 
जाहीर केला असून तात्काळ आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे. त्यामुळे दि.०३ जानेवारी,२०२३ 
रोजी सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती दिनी मुंबई येथे होणारा सन २०२१-२२ चा क्रांतीज्योती 
सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला 
आहे. पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचा दिनांक अथावकाड कळविण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२३०१४४७३७२९२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


TUSHAR VASANT का 
MAHAJAN 


JAR VASANT MAHAJAN 


तुषार महाजन) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


) 
२) अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 
३) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक / प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
) 
) 


४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) संचालक (महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बालभारती)) ,पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.८५/टीएनटी-४ 


६) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे . 

७) डॉ. नरेंद्र भागवत पाठक , सेवानिवृत्त प्राचार्य, एस. के.सोमय्या विनय मंदिर कनिष्ठ 
महाविद्यालय,मुंबई यांना शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचेमार्फत. 

८) प्रा. डॉ. नंदकुमार धोंडीराम धनवडे, प्राध्यापक ,आझाद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन सातारा यांना शिक्षण 
संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेमार्फत. 

९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१०) सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक/माध्यमिक) /सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई,मुंबई. 

99) आदिवासी विकास आयुक्‍त,नाशिक. 

१२) राज्य मुख्य SYA, ASRS राज्य स्काऊटस्‌ आणि गाईडस्‌,७९एफ रोड,मरिन लाईन्स,मुंबई- ०२ 

१३) सर्व जिल्हाधिकारी / सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

) 
) 


१४) संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे. 

१५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना 
राज्यातील वृत्तपत्रात प्रसिद्धीसाठी तसेच दूरदर्शन व आकाडावाणी या माध्यमाद्वारे प्रसिद्धीसाठी 
अग्रेषित. 

१६) पुरस्कार विजेते शिक्षक,शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
मार्फत. 


प्रत माहितीस्तव अग्रेषित, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मा. मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्राळय, मुंबई . 
3) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मा.उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई. 
४) मा. शालेय शिक्षणमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
५) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
) 
) 
) 


६) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय,मुंबई. 

७) सर्व माननीय विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य 

८) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,वित्त विभाग/नियोजन विभाग/ग्राम विकास 
विभाग/आदिवासी विकास/यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय,मुंबई. 

९) निवड नस्ती, कार्यासन टीएनटी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


